सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : GAD-49022/14/2023-GAD (DESK-29) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२४. 


पहा:- शासन परिपत्रक क्रमांक : GAD-49022/14/2023-GAD (DESK-29),f®. 27.12.2023. 
परिपत्रक:- 


मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय 
दिनांचे कार्यक्रम सन २०२४ मध्ये आयोजित करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक २७.१२.२०२३ च्या परिशिष्टानुसार 
कळविण्यात आळे आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.४ नुसार भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी अवतारदिनाचा 
समावेडा सन २०२४ च्या जयंती कार्यक्रमामध्ये वेगळयाने शासन परिपत्रक निर्गमित करुन करण्यात येईल असे नमूद 
करण्यात आले होते. 
२. भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी अवतारदिनाचा सन २०२४ मध्ये आयोजित करावयाच्या जयंती कार्यक्रमामध्ये 
नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. तो खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात यावा.:- 


जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व भारतीय महिना व =| कार्यक्रमाचे स्वरुप 


i भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी |०५ सप्टेंबर, 2028 | गुरुवार ।१४ भाद्रपद शके, १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार 
अवतारदिन जयंती अर्पण करणे. 
(भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या 
तिथीनुसार) 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्‍यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत 
योग्य ती कार्यवाही करावी. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०११८१२४३१६४६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAVINDRA RAMDAS PETKAR 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=02221e63deda18472966f6ceba0e52b81716756b206278e1f5bd437fe438c944, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=93D05A 1F2AGCEAD3ED9E358A4D06E909B2A25FE9A9 18A443E6204CD5D72 
80६09, cn=RAVINDRA RAMDAS PETKAR 
Date: 2024.01.18 12:42:56 +05'30' 


(र. रा. पेटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) 
यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः 9%)-४९०२२/१४/२०२३-९७॥॥ (DESK-28) 


. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स.(प्र.सु.,र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 
१०. 
११.सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रश्‍ा-४), यांना माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 


१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१३.सर्व विभागीय आयुक्त. 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६.आयुक्‍्त, सर्व महानगरपालिका 

१७.निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 

१८.निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


